भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस 
अधिक्षक/पोळीस उपआयुक्त दर्जाच्या 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१०२०/प्र.क्र.४६/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २५ फेब्रुवारी, २०२०. 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम,१९५१ मधील कलम २२ (न) (२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या पोलीस अधिक्षक/पोलीस 
उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. । अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे ठिकाण | बदलीचे ठिकाण 


णि श्री. चिन्मय पंडीत, | पोलीस उपायुक्‍त, नागपूर | पोलीस अधिक्षक, धुळे 
भापोसे शहर 


२. श्री. विश्वास पांढरे, भापोसे यांची पोळीस अधिक्षक, धुळे या पदावरून बदली करण्यात येत असून, 
त्यांचे पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात येतील. 

३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी मा. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे आदेशा विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. 


४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेशानंतर, संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या 
पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


घु. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२५१७५७०१९६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | न 
KAILAS ARJUN 282 eee orrscnserescoe 


46cd241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 
2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, ou=HOME DEPT, 

G A | KWA D o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2020.02.25 17:59:54 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, Te विभाग 


प्रति, 
4* महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेशा HATH: आयपीएस-१०२०/प्र.क्र.४६/पोल-१ 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. अपर पोलीस महासंचालक, आस्थापना, म.रा., मुंबई. 
१०.पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर. 
११. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र. 

१२.महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१३.संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फतीने) 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

१६. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


